राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ-२८ अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या ४ ग्रामीण रस्ते 
प्रकल्पांना मंजूर करण्यात आलेले रु.१४.७२७५ 
कोटी कर्ज स्विकृतीबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :-नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, पुणे यांचे मंजूरी पत्र क्र.एनबी/ 
एमआरओ/ एसपीडी/९५२/१॥)-१२१ (७१/आरआयडीएफ-)७"/॥(महाराष्ट्रो/ 
११५-आयएससी/२०२३-२४, दि. २०/०६/२०२४. 

प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन पत्रासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद असलेले ग्रामविकास विभागाचे मुख्यमंत्री ग्राम 
सडक योजनेचे ४ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) महाराष्ट्र शासनास 
ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा - २८ (आरआयडीएफ->/॥) अंतर्गत वरील वाचा येथे नमूद केलेल्या मंजूरी 
पत्रान्वये एकूण रु.१४.७२७५ कोटी (रुपये चौदा कोटी बहात्तर लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) कर्ज देवू केले आहे. 
सदर कर्ज स्विकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
(अ) शासनाने या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


(१ नाबार्डने आरआयडीएफ-२८ अंतर्गत ग्राम विकास विभागाचे ४ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता मंजूर केलेल्या 
योजनेसाठी रु.१४.७२७५ कोटी (रुपये चौदा कोटी बहात्तर लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) रकमेचे कर्ज स्विकृत 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


Q) सदरकर्ज ४ प्रकल्पांना दि. ३१.३.२०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याकरिता उपलब्ध राहील. 


(३) नाबार्डकडून पुढील निदेश दिले जाईपर्यंत सदर कर्जावरील व्याज ५.२५ टक्के दराने कॅलेंडर वर्षातील 
दर तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 


(४॥ ज्या प्रकल्पांकरिता हे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पांवर दिनांक ०१/०४/२०२२ नंतर प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाच्या आधारे देय असणारी कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वेळी 
काढण्यात येणारी (शेवटच्या हप्त्याखेरीज) कर्जाऊ रक्कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत असेल आणि प्रत्येक 
मागणी ही रु.१० लक्ष पेक्षा कमी असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२ १/प्र.क्र.५८/" अर्थबळ बळ 
(५ प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाची रक्‍कम ही कर्ज परतफेडीकरिता स्वतंत्र कर्ज आहे असे समजले 
जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणा-या कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत पाच समान वार्षिक हप्त्यात 
करावयाची आहे. या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षाचा सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिओड) 
समाविष्ट आहे. 


(६ नाबार्डच्या मंजूरी आदेशानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता शासनाचा सहभाग अधिक नाबार्डकडून 
उपलब्ध होणारे कर्ज अशी एकूण आर्थिक तरतूद प्रथम शासनाकडून केली जाईल. त्यासाठी आवश्‍यक ती 


अर्थसंकल्पीय तरतूद विहित वेळेत व विहीत मार्गाने करावयाची दक्षता ग्राम विकास विभागाने घ्यावी. प्रत्यक्ष खर्च 
झाल्यानंतर, नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात घेण्यात येईल. 


(७ नाबार्डने त्यांच्या दिनांक २०/०६/२०२३ च्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व शर्ती शासनाने मान्य केलेल्या 
आहेत, तसेच नाबार्डने केलेल्या सूचनांची नोंद शासनाने घेतली आहे. या कर्ज योजनेकरिता वित्त विभाग समन्वय 
विभाग म्हणून काम पाहील. 


(८) शासन नाबार्डला प्रस्तुत कर्जावर सध्या ५.२५ टक्के प्रतिशत प्रतिवर्ष या दराने व्याज अदा करेल. 
व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन नाबार्डला व्याज अदा करेल. 
व्याज दर तिमाही कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर देण्यात येईल. कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक 
तिमाहीनंतरच्या महिन्यातील पहिल्या तारखेस व्याज देय राहील. जर व्याज थकीत URS तर थकीत 
दिनांकापासून त्यावर त्यावेळी अंमलात असलेल्या व्याजाच्या दराने व्याज देण्यात येईल. 


(९) ज्या प्रकल्पांकरिता कर्ज मंजूर झाळे आहे, अशा प्रकल्पांवर दि.०१/०४/२०२२ पासून प्रत्यक्ष केलेल्या 
खर्चाचे प्रतिपूर्ती स्वरुपातील मागणी अर्ज/ दावे नाबार्डकडे सादर करण्यात येतील. 


(१०) कर्ज काढण्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीची दोन वर्ष सवलतीचा कालावधी (ग्रेस Rests) म्हणून 
समजण्यास नाबार्डने सवळत दिली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड न करण्याची मुभा 
नाबार्डने शासनास दिली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध करुन घेण्याचे शासनाने ठरविले 
आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्‍कम हे एक स्वतंत्र कर्ज राहील व कर्जाची परतफेड दोन 
वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच वर्षामध्ये समान हप्त्यात करण्यात येईल. 

(११) नाबार्डकडून प्राप्त होणाऱ्या उपरोक्त कर्जाच्या समन्वयासाठी प्रशासकीय विभागस्तरावरील समन्वय 


अधिकारी म्हणून उपसचिव/सहसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची व क्षेत्रीय स्तरावरील समन्वय 
अधिकारी म्हणून अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) पुणे विभाग, पुणे यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय विभाग स्तरावरील व क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंबंधी 
सर्व जबाबदारी संबंधित समन्वय अधिकारी यांची राहील. 


(१२) या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद ४ प्रकल्पांना दि. ३१/०३/२०२५ 
पूर्वी पूर्ण करुन, त्याबाबत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र ग्राम विकास विभागाने नाबार्डला दि. 
३०/०३/२०२५ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 


(ब) नाबार्डकडून मिळणा-या उपरोक्‍त कर्जाबाबत अनुसरावयाची अर्थसंकल्पीय लेखांकन पध्दती 
शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९७/प्र.क्र.३४/अर्थबळ, दिनांक २७/०३/१९९८ च्या जोडपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(क) (१ नाबार्डकडून आरआयडीएफ- XXVIII खाली ग्राम विकास विभागाच्या प्रकल्पाकरिता 
मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत "so ऑफीसर" म्हणून सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९५/ प्र.क्र.८४/अर्थबळ, 
दिनांक १२/०२/१९९६ मध्ये पृ.क्र.४ वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडळ ऑफीसरच्या 
जबाबदाऱ्या व कर्तव्य राहतील. 


(२) प्रस्तुत प्रकरणी परिचालन अग्रीम घेण्याकरिता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय 
अधिकारी तथा सह संचालक, ले. व को. पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. 


(३ कर्जाची परतफेड करणे व कर्जावरील व्याज प्रदान करणे याकरिता लागणाऱ्या रकमा 
संबंधित लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून काढण्याचे अधिकार सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 
यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी आदेशावर सही करण्याचे 
अधिकार"नोडल ऑफीसर" तथा सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना अथवा ते ज्या 
अधिकाऱ्यास प्रदान करतील त्या अधिकार्‍यास प्रदान करण्यात येत आहेत. नोडल 
ऑफीसरकरिता विहीत केलेली कार्ये योग्यप्रकारे केळी जात आहेत, यावर संचालक, लेखा व 
कोषागारे, मुंबई यांनी देखरेख ठेवावी. 


(ड) सदर शासन निर्णय नाबार्डच्या दि.२०.०६.२०२३ च्या पत्रानुसार व ग्राम विकास विभागाच्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने काढण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०२२८१४५८२१५१०५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO 


SA NTO 5 H Bhi EN यातही UMESHRAO GAIKWAD, 
UMESHRAO 0 eee 
GAIKWAD Date: 202402 28 16:08:28 -0830 
सहपत्र:- वरीलप्रमाणे (संतोष गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) 
2) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२१/प्र.क्र.५८/अर्थबळ 


६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
८) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 

९) उप मुख्यमंत्री (गृह/ वित्त) यांचे सचिव. 

१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 

१४) अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) वित्त विभाग (साउ /व्यय-१५ /त्रद्ष्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) कार्यासन अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 

१७ संबंधित वित्तीय संस्था (विभागामार्फत). 

१८) निवडनस्ती/अर्थबळ. 


YS we lee Vee LS IE ia 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


> ४ 
ड्या a 


II - RURAL ROAD PROJECTS - FINANCIAL & PHASING DETAILS 
\HARASHTRA 
ing Dept : Rural Development & Panchayat Raj Dept. (MMGSY) 


oject ID (PIC No.) Name of the Project Block / Len, 
Taluka (Km) 


2 | 


Expenditure 


Balance 


Outlay (TFO) / incurred up to | Eligible Cost as Further State 
Updated 31.03.2022 | on01.04.2022 = she 
ntribution 


PROJECTS 


23600000000000219 _|Improvement of Road from N.H.- 7537 to Shevia Bk. VR 178 ळी. Aurangabad 5.750 54572 a Se a वह्या, 


oe Fae Pe ie wae 
a 1) डं wl ee 
"दळ is as व 


|(MRL 02) km 0/000 to 5/750, Tsl. Phulambri, Dist. 
|Aurangabad. 

23600000000000220 {Improvement of Road from NH 52 to Saundana-Kambi upto 
|MDR 28, VR 09 (MRL 19) km 0/000 to 9/750, Tal. & Dist. 
|Beed 

23600000000000221 |Improvement / Upgradation of Road from SH-256 to 
|Kalamkonda Kh. VR 98 (L 35) Km 0/000 to 2/000, Tal. 
|Kalamnuri, Dist. Hingoli 

23600000000000226 {Improvement / Upgradation of Road from T-11 to Chincholi 
|(Bh) - Vitthal Sai Sugar - Sunderwadi VR 60 (T 12) km 0/000 


|to 4/800, Tal. Umerga, Dist. Osmanabad 


Government is able to execute the project ahead of phasing, then the loan will be relassed accordingly 


Lal 
ळ 
> 
© 
N 
a 
& 
र] 
र 
ट 
a 


